अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५/०३/२०२३ 
वाचा: १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१४०/२२/लाक्षेवि(आस्था), दि. २८/०९/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०८/०२/२०२३. 
3. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे, यांचे पत्र क्र.जाक्र.पुपाप्रम/आ-२/ 
६३२/सन २०२३, दि.१७/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
oy पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांनी त्यांच्या दि. 
१७/०२/२०२३ च्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयांतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि. 
०१/०३/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील दि.१७/०३/२०२३ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर कार्यालयातील, कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी १४२ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदास 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग 
क्र. १, पंढरपूर. 


अ. | कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | रुपांतरित अस्थायी | लेखाशिर्ष 
क्र. आस्थापने वरील | आस्थापने वरील 
पदे पदे 
| . | अधीक्षक अभियंता, पुण १४२ १ मागणी क्र.आय-५, 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, athe 
पुणे यांचे अधिनस्त ४७०१-मोठे व मध्यम या 


वरील भांडवली खर्च, 

८०- सर्वसाधारण 

(१९०) सार्वजानिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातिल गुंतवणूका 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 

(०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) 

32, अंशदाने (४७०१ आय १६२) 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार १४२ पदे नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४२ मंजूर पदांना ती सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rac नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदास संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 
किंवा दि. ३१/०८/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. ३ ५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ/ सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. 
०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१५१७०९३३८७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA 5700७०५०१५ 0-0. 


च ia म 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्र क्र.१ ते २ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


१. महालेखापाल-१, लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
४. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,पंढरपूर, 
५. कोषागार अधिकारी, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 
६. कक्ष अधिकारी, आ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय - १२) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
८. लाक्षेवि(आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुबाढ-२०२३/(प्र.क्र.३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.९५/०३/२०२३ 


परिशिष्ट " aT ' 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,पुणे व मंडळांर्गत विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अभियंता, 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
यांचे अधिनस्त कार्यकारी 
लघु पाटबंधारे 
विभाग क्र .१, पंढरपूर 


(बिबरणपत्र-०१) 


(विवरणपत्र -०२) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दि.१.०३.२०२३ ते 32.06.2023 | मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
पर्यंत मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित 
पदांची संख्या 

नियत अस्थायं पां 

आस्थापनेवरील अस्थायी 
मुदतवाढ आस्थापनेवरील 

मंजूर/पदांची मुदतवाढ 

संख्या मंजूर/पदांची 

संख्या 
| ९ | २ 3 v & 
१. । अधीक्षक अभियंता, पुणे १४२ ०१ मागणी क्र.आय-५ , 


४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे, या 
वरील भांडवली खर्च, 

८०- सर्वसाधरण 

(१९०) सार्वजानिक क्षेत्रातील ब इतर 
उपक्रमातिल गुंतबणूका 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 

(०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
बिकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान (अनिवार्य ) 

३२, अंशदाने 

(४७०१ आय १६२) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
: CN = PRADNYA SHYAM MESHRA\M, C = IN, 


P RA D N YA S H YA M पहि व कोयी O = GOVERNMENT OF 


MESHRAM 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.15 17:15:32 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र- ९ 


शासन निर्णय क्र.-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.१९५/०३/२०२३ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग 


क्र.९, पंढरपूर 


नियत अस्थाई आस्थापना 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


उपविभागाचे 
नाव 


पदनाम 


दि.०१.०३.२०२३ ते 


दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ दिलेली अस्थायी पदे 


२ 
कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग 
क्र.१, पंढरपूर 


v 
कार्यकारी अभियंता 


पकार्य अभियंता 


शाखा अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


आरेखक 


सहा.आरेखव 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ट लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


। लघुटंकलेखक | 


संगणक 


वाहनचालक 


नाक 


शिपाई 


pare | | 


AON! N| Ww! Ww] »/०| ».० | WW) KL ./ | »० | »/०| ».०  »/०| ० | »/०।| “० | es 


एकूण 


au 
x“ 


पांगोळा शाखा 

कालवा प्रकल्प 

उपविभाग क्र.१९, 
सांगोला 


उपविभागीय अधिव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अ.सहा 


स्था.अ.सहा. 


वरिष्ट लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


Tm | 


pdr । | | 


AAW] DW] DW! ०" | »/०5| K]w 


एकूण 


ms) 
९* 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


३ atest शाखा | उपविभागीय अभियंता १ 
कालवा प्रकल्प | शाखा अभियंता द्ध 
उपविभाग क्र.२, | स्थापत्य असहा g 

सांगोला a असहा. ¥ 
वरिष्ट लिपिक १ 

कनिष्ठ लिपिक २ 

टंकलेखक | १ 

वाहनचालक १ 

Mm | २ 

pdr 7 | १ 

एकूण १८ 

पांगोळला शाखा । उपविभागीय अभियंता १ 
कालवा प्रकल्प | शाखा अभियंता डु 
उपविभाग क्र.३, | अनुरेखक १ 
सांगोला स्थापत्य अ. सहा. % 
वरिष्ट लिपिक १ 

वरिष्ट लिपिक २ 

टंकलेखक १ 

वाहनचालक १ 

शिपाई २ 

parte | १ 

एकूण RC 

uy पांगोला शाखा | उपविभागीय अभियंता १ 
कालवा प्रकल्प, | शाखा अभियंता ¥ 
उपविभाग क्र.४, [अनुरेखक | १ 

WHET स्थापत्य अ. सहा. डू 
वरिष्ट लिपिक १ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक १ 
वाहनचालक १ 
mm | २ 
pare | १ 
'एकूण ९८ 

ण्‌ attest शाखा | उपविभागीय अभियंता १ 
कालवा प्रकल्प, | शाखा अभियंता डु 
उपविभाग क्र.५, | अनुरेखक र 
माळशिरस । स्थापत्य अ. सहा. 1 

वरिष्ठ लिपी १ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक | १ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


वाहनचालक १ 
शिपाई २ 

।चोकोदारा | g 

'एकूण १८ 

६ पांगोला शाखा | उपविभागीय अभियंता १ 
कालवा प्रकल्प , शाखा अभियंता % 
उपविभाग क्र, अनुरेखक | १ 
महुद स्थापत्य अ. सहा. v 

वरिष्ट लिपिक १ 

कनिष्ठ लिपिक २ 

टंकलेखक | | १ 

वाहनचालक १ 

fe | २ 

।चौकोदारा | g 

'एकूण १८ 
एकुण ९४२ 

(९--२---३--४--५--६) 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM ME! 
DN: CN = PRADNYA SHYAM ME! 


PRADNYA SHYAM ० 
MESHRAM 


laharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.15 17:15:49 +05'30' 


'SHRAM 
C=IN,S= 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र. ३५/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.३५/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.१५/०३/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -२ 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग 
क्र.९, पंढरपूर 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ 


अ.क्र. ead पदनाम पद संख्या | कर्मचाऱ्याचे नांव | a लाक | व 
नाग 
Pk २ 3 v ष्‌ द 
शि लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.२, | भांडार कारकुन शिंक दत्तात्राय २८/०२/२६ 
सांगोला मुरलीधर लिगाडे 
एकूण PR 
PRADNYA SHYAM या 
यात ero आहाहा 


Date: 2023.03.15 17:16:02 4-05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


